महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-अ (क) (तां) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, 
निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणार्थी 
सल्लागार (वोया संवर्गातील अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ 
रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक:व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१८५)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला , मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: १ डिसेंबर, २०२०. 


वाचा:- उपसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू../२०२०/प्र.क्र.२०, दिनांक ०३.११.२०२० 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तां) (क) वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५०० या संवर्गातील 
प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,मुख्याध्यापक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, निरीक्षक, 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (वोअधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१८ रोजीची 
हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर 
जेष्ठतासूची संचालनालय व अधिपत्याखालील कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी 
लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते 
दिनांक १५/१२/२०२० पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या 
अभिवेदनांची संचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर परिपत्रक शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२०१२०१११३५१८८७०३ हा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
DR. NAMDEO जावा slgnedity 0. ५४०80९0018 


DN: CN = DR. NAMDEO KONDIBA BHOSALE, C = 


KONDIBA BHOSALE १०४४७७0 न 
( डॉ. ना.को.भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१. 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचाळलकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचालकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१) 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र "अ " 

महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-अ (तां) (क) वेतनस्तर एस-२०: ५६१००-१७७५०० या संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था,मुख्याध्यापक, 
शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, निरीक्षक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (व) या पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने 

नियुक्‍त झालेल्या अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१८ रोजीची हंगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची 


अक्र | जेष्ठ | अधिका-यांचे नाव प्रवर्ग #( | जन्मदिनांक नियुक्‍ती सेवा । सेवा जेष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा | शैक्षणिक अभिप्राय/शेरा 
ता नियुक्‍तीनंतर दिनांक प्रवेशाचा | दिनांक/मानी दिनांक अर्हता 
wat प्रवर्ग मार्ग व दिनांक 
क बदलला पदोन्नती / 
असल्यास सरळसेवा 
त्यांचा 
दिनांक) 
वि २ ३ ae) 4 द za ८ ९ L | loa 
१ | १४५ | श्रीमती कुलकणी प्रगत २०.०१.१९७८ | ०७.०१.२०१७ | सरळसेवा | ०७.०१.२०१७ | ३१.०१.२०३६ बी.इ कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
मेघना सुरेश (मेकॅनिकल | क्र.व्यशिअ-२०१५/(३७७/१५)/व्यशि- 
इंजि.) प्रथम | १, दि.१८/१०/२०१६ अन्वये गट-अ 
श्रेणी- १९९९ (क) मध्ये सरळसेवेने नियुक्ती 

2 | १४६ | श्री. भंगाळे निलेश हूना | इ.मा.व १३.०१.१९७८ | १२.०३.२०१७ | सरळसेवा | १२.०३.२०१७ | ३१.०१.२०३६ | डिप्लोमा मुळ विभागात चार्जमन (तां) (आयुध 
(इलेक्ट्रीकळ | निर्माणी, वरणगांव) रक्षा मंत्रालय या 
इंजि.) प्रथम पदावर रुजू होणेसाठी शासन आदेश 
श्रेणी-१९९८ | क्र. व्यशिअ-२०१८/(२२/१८)/व्यशि- 

१, दि.२०/०२/२०१८ अन्वये 
कार्यमुक्त करण्यात आले आहे. 

३ | १४७ | श्री. शिदे सुनिल दगडू प्रगत १२.०६.१९७२ | १५.०३.२०१७ | सरळसेवा | १५.०३.२०१७ | ३०.०६.२०३० | डिप्लोमा कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
(इलेक्ट्रीकळ | क्र.व्यशिअ-२०१५/(३७७/१५)/व्यशि- 
इंजि.) प्रथम १, दि.३१/०८/२०१६ अन्वये गट-अ 
श्रेणी-१९९० (क) मध्ये सरळसेवेने नियुक्ती 


४ | १४८ | श्रीमती पवार माधुरी अनु.जमाती | २४.०८.१९६८ | २८.११.२०१७ | सरळसेवा | २८.११.२०१७ | ३१.०८.२०२६ डिप्लोमा कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
राजाराम (इलेक्ट्रीकल | क्र.व्यशिअ-२०१५/(३७७/१५)/व्यशि- 
इंजि)द्वितीय | १, दि.१७/११/२०१७ अन्वये गट-अ 

श्रेणी-१९९१ (क) मध्ये सरळसेवेने नियुक्ती 

५ | १४९ श्रीमती चव्हाण प्रतिभा प्रगत ११.०३.१९८० | २०.११.२०१७ | सरळसेवा | २०.११.२०१७ | ३१.०३.२०३८ डिप्लोमा कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
प्रल्हाद (श्रीमती प्रतिभा (मेकॅनिकल | क्र.व्यशिअ-२०१५/(३७७/१५)/व्यशि- 
शिंदे) इंजि.) द्वितीय | १, दि.१७/११/२०१७ अन्वये गट-अ 

श्रेणी-२००२ (क) मध्ये सरळसेवेने नियुक्‍ती 

६ | १५० | श्रीमती पेदाम निळीमा | अनु.जमाती | ०५.१०.१९८२ | 28.99.2099 | सरळसेवा | २४.११.२०१७ | ३१.१०.२०४० डिप्लोमा कौ.वि.व उ.विभागाचे आदेशा 
दिगंबर (सौ. निलीमा (वैध) (मेकॅनिकल | क्र.व्यशिअ-२०१५/(३७७/१५)/व्यशि- 
कैळास मरसकोल्हे) इंजि.) द्वितीय | १, दि.१७/११/२०१७ अन्वये गट-अ 

श्रेणी-२००३ (क) मध्ये सरळसेवेने नियुक्‍ती 


*(टप्पा १ व टप्पा २ नुसार वेगवेगळया असल्याने जे लागू असेल ते नमूद करावे. 


# (१) सेवेत खुल्या प्रवर्गातून नियुक्‍ती झाली असून काही कालावधीनंतर मागास प्रवर्गाचा दावा सादर केला आहे व त्या प्रवर्गाचे वैध प्रमाणपत्र प्राप्त झाले आहे. 
(२) सेवेत सर्वसाधारण ( Non-handicapped ) घटकातून नियुक्‍ती झाली असेल व काही कालावधीनंतर अपंगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तर वरील (१) व (2) येथील प्रकरणी 
ज्या दिनांकास मागास प्रवर्गाचा दावा/अप्रगत्वाचे वैध प्रमाणपत्र सादर केले असेल तो दिनांक नमूद करावा. 

$ पदोन्नत/सरळसेवा/मर्यादीत विभागीय परीक्षा इ. ( यापेक्षा वेगळया मार्गाने नियुक्‍ती झाली असल्यास त्याबाबत नमूद करावे.) 


७ आव्यक असल्यास अथवा पदोन्नतीकरिता शैक्षणिक अर्हता विहीत केली असल्यास हा रकाना अंतर्भूत करावा. 


